Blood Services and Blood Disorder 
रोगाविषयी जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन 
-सन २०१७-१८ अंतर्गत प्रसिध्दी व जनजागृती 
उपक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. ६९ /आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 
दि.०५.०१.२०१७ 
२) उपसंचालक, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे 
/राआशिवसंवि/प्र.कक्ष/81059 88'॥०७8/१२८८-९०/२०१८,दिनांक ३१.०३.२०१८. 


शासन निर्णय: 
Blood Services and Blood Disorders जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन -सन २०१७-१८ 


अंतर्गत खालील जनजागृती व प्रसिध्दी उपक्रमास आणि त्यासाठी आवश्‍यक अनुदान खर्च करण्यास 
याव्दारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अपेक्षित खर्च 
(लाख/रुपये) 
दुरदर्शन, खाजगी मराठी | सिकलसेल, हिमोफिलीया व थॅलसिमिया विषयांचे | ४०.०० 
न्युज व मनोरंजन | टी.व्ही.स्पॉट सर्व खर्चासहित निधीमध्ये बसतील 
वाहिन्यांवरुन सिकलसेल, | तेवढे दिवस व बसतील तेवढी प्रसारणे करणे. 


हिमोफिलीया व थॅलसिमिया | याबाबत महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क 
या आजारांविषयी संदेशाचे | महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 
टी.व्ही. टि.व्ही.स्पॉट प्रसारीत | करावी. 

करणे 


सिकलसेल, हिमोफिलीया व | सिकलसेल, हिमोफिळीया व थेलसिमिया या रोगा 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. ६९ /आरोग्य 3 


विषयी ६० सेकंद कालावधीच्या जिगल्स सर्व 
खर्चासहित मंजूर निधीमध्ये बसतील तेवढे दिवस व 
बसतील तेवढी प्रसारण करणे. 

याबाबत महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 
करावी. 


वृत्तपत्रामधून सिकलसेल, सिकलसेल, हिमोफिलीया व थॅलसिमिया 
हिमोफिलीया व थॅलसिमिया | या रोगा विषयी कार्यक्रम कार्यान्वीत असणा-या 
या रोगा विषयी जाहिरात | संबंधीत जिल्हयात पोहचणा-या अ, ब व क 
प्रसिध्द करणे. गटातील प्रमुख मराठी, हिंदी, इंग्रजी व उर्दु 
भाषेतील वृत्तपत्रांमध्ये क्वार्टर पेज (२५ सेमी x १६ 
सेमी) आकाराची रंगीत, सचित्र जाहिरात मंजूर 
निधीच्या मर्यादेत (आर्ट वर्क व इतर खर्चासहित) 
D.GPIR@ शासन मान्य दराने एकदाच 
प्रसिध्दीस देणे . 
याबाबत महासंचाळक, माहीती व 
जनसंपर्क महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत 
कार्यवाही करावी. 


जिंगल आकाडावाणी व 
खाजगी चॅनल्सवरुन 
प्रसारीत करणे 


राज्यातील एसटी बसेसच्या । राज्य परिवहन महामंडळाच्या जिल्हा व तालुका 
पाठीमागील बाजूवर मुख्यालयाच्या निवडक एस टी बसेसच्या पाठीमागे 
सिकलसेल, हिमोफिलीया व | सिकलसेल, हिमोफिलीया व थॅलसिमिया या रोगा 
थॅलसिमिया या रोगा विषयी | विषयी सर्व खर्चासहित निधीमध्ये बसतील तेवढया 
संदेश प्रसिध्द करुन बसेस व कसलसवधीसाठी Wear प्रदर्शीत करुन 
जनजागृती करणे प्रसिध्द करणे. (सिकलसेल - ७०.०० लाख, 

हिमोफिलीया- १५.०० लाख व थॅलसिमिया - 


१५.०० लाख) 


याबाबत महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय,मुंबई यांचेमार्फत कार्यवाही 
करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. ६९ /आरोग्य 3 


२. वर नमूद उपक्रमांसाठीचा खर्च सन २०१७-१८ च्या पीआयपी मध्ये मंजूर केलेल्या Blood 


Services and Blood Disorders जनजागृती कार्यक्रमांतर्गत (8.१०.७.४.५) साठी रु.२१५.०० SR 


मंजूर असलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


३. शासकीय जाहिरात वितरण धोरणासंदर्भात संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयातील 


आदेशानुसार सदर उपक्रमास महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांची मान्यता 


घेण्यात यावी. 


8, सदर शासननिर्णय, शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र- 


२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२,दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 


नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला,उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११३५९४०७६१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
1 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | a e 5 h Maharashtra, O = 
Government Of 


Kadam Pati | Maharashtra, OU = Public 


Health Department 
Date: 2018.03.31 21:48:47 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. ६९ /आरोग्य 3 


३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


